वार्षिक योजना सन 2022-23 प्रचार, 
प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९) या 
लेखाशीर्षांत्गत अनुदान वितरण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.८९/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २७ फेब्रुवारी, 2023 
वाचा:- 
१) वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-१/पी/नबाप्र/प्र.क्र.३६/५६९/२०२२-२२, दिनांक २४.१२.२०२२ 
3) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), पुणे यांचे पत्र क्र. कक्ष-१/(ब)/प्रसिध्दी/ 
१५८९/२०२२-२३ दिनांक ०३.०२.२०२३ 
४ वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क.४३/अर्थ-३, दिनांक ०८.०२.२०२३ 
५) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक साववि-२०२२/प्र.क्र.८९/फ-११, 
दिनांक १४.०२.२०२३ 


प्रस्तावना :- 
प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६८५८९) या योजनेसाठी सन २०२२-२३ करिता खालीलप्रमाणे 
नियतव्यय अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे:- 


(रु.लाखात) 
अ.क्र. | योजनेचे नांव उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित निधी 
i १_| २ ३ aaa 
i प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण २६-जाहिरात व प्रसिध्दी १४००.०० 
(२४०६८५८९) ५०-इतर खर्च ६००.०० 
एकूण 2000,00 


२. संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथे नमूद दिनांक १४.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सन 2022-23 
या वर्षाच्या प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६८५८९) आराखड्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सदर योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षात करावयाच्या कामांची 
देयके अदा करण्यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६८५८९) या 
योजनेकरिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रू.२०००.०० लक्ष नियतव्ययामधून संदर्भाधीन क्रमांक १ 
येथे नमूद वित्त विभाग शासन परिपत्रक दिनांक ०४.०४.२०२२ मधील निश्चित करण्यात आलेल्या ६०% 
मर्यादेत निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.८९/फ-११ 


शासन निर्णय :- 


प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६८५८९) या योजनेसाठी सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात खालील 
तक्त्यात नमूद केल्यानुसार निधी वितरित करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ.क्र. योजनेचे नाव उद्दिष्ट सन २०२२-२३ करिता ६०% निधी 

अर्थसंकल्पित निधी मर्यादेच्या वितरणास 

अनुषंगाने मान्यता 

निधी 
= | २ ३ ४ 4 द 
ह प्रचार, प्रसिध्दी व । २६-जाहिरात १४००.०० ८४०.०० ८४०.०० 
प्रशिक्षण व प्रसिध्दी 

(२४०६८५८९) ।५०-इतर खर्च ६००.०० ३६०.०० ३६०.०० 

एकूण 2000 ,00 4200,00 4Q200,00 


२. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर हे राहतील. या योजनेंतर्गत घ्यावयाच्या कामाची अंमलबजावणी कृती आराखड्याप्रमाणे, विहित 
कार्यपध्दतीनुसार आणि ठरविलेल्या मुदतीत करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना 
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्याव्यात आणि अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा. सदर निधी मंजूर असलेल्या 
योजनांवरच खर्च करण्यात यावा. सदर योजनेतंर्गत प्रस्तावित कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी देण्यात 
आली असल्याची खात्री करूनच निधी वितरित करण्यात यावा. मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची 
नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 


३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), हे वर्ष २०२२-२३ मध्ये सदर योजनेंतर्गत 
वितरीत केलेल्या निधीबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र ७ दिवसांत शासनास सादर करतील. 


४. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रकातील तरतूदी व 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामध्ये उल्लेख केलेल्या 
तरतुदींनुसार व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


५. जिल्हानिहाय वितरीत तरतुदीची माहिती व राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची/झालेल्या खर्चाचा 
तपशील शासनास दरमहा विहित प्रपत्रात सादर करण्यात यावा. तसेच योजनेचे संनियंत्रण प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर आणि प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), 
पुणे यांच्यामार्फत व्हावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


द. 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.८९/फ-११ 


सदर योजनेअंतर्गत होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली सन 2022-23 च्या मंजूर 


अर्थसंकल्पीत निधीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


७. 


मागणी क्र.सी-७, 

२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ( योजनांतर्गत) ०१ वनीकरण, 

003 शिक्षण व प्रशिक्षण (००)(०३) 

(००)(०३) प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९), २६ जाहिरात व प्रसिध्दी 


सदर IRM निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२२७१७०१०१२११९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by INGALE VINAYAK BALASAHEB. 
| N G A L E Vi N AYA K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 
DEPARTMENT, 
2. 33 9edd9409eebc43f466c57e6ec219/022cb4d8e 
BALASAH EB )0032, st=Maharashtra, 


E87CDD582D 1 AEA8DC4506C60DEA869DFE 
5! 5662307, cn=INGALE VINAYAK BALASAHEB 
27 17:07:50 +05'30' 


(विनायक बा. इंगळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख ),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक ) (११ वृत्त) 

५. वनसरंक्षक , सामाजिक वनीकरण (६ वृत्त) 

६. विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे) 

७. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ , मुंबई व नागपूर, 
८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०० ०३२ 

१०. निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी, मुंबई 

११. वित्त विभाग,व्यय-१०, अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२ 

92. कार्यासन अधिकारी, फ-२, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३. कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. उप सचिव/अवर सचिव (सर्व, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५४. निवडनस्ती फ-११. 


Cc Aw AO 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


